राज्य सेवा हक्क आयुक्‍त, कोकण 
महसुली विभाग यांच्या कार्यालयास 
कायमस्वरुपी जागा उपलब्ध करून 


देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : आरटीएस २०२१/ प्र. क्र. १४३ /लोकझाही दिन कक्ष. 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय (विस्तार), मुंबई ४०००३२ 
दिनांक :-१० मार्च,२०२१ 


वाचा : १) शासन अधिसूचना, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक : आरटीएस - २०१६ / प्र. क्र. 
१२४/ १८ (र.व का.), दिनांक १३ सप्टेंबर, २०१९, 

२) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक : आरटीएस - ३११९ / प्र. क्र. ९२ 
/ १८ (र. व का), दिनांक १७ फेब्रुवारी, २०२०. 

३) विभागीय आयुक्‍त, कोकण विभाग यांचे कार्यालय, सामान्य प्रशासन-इमारत कक्ष 
यांचे पत्र क्र.साशा/कक्ष-१/इमारत/कोकणभवन/ जागा/कावि-२९६६५/२०२० 
दि.०६.०१.२०२१ 

४) महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा हक्क आयोग, कोकण महसूली विभाग यांचे पत्र 
क्र.शाकाजा-२०२०/कोकण/प्र.क्र.०९/मुसहेआ दि.०७.०१.२०२१ 


प्रस्तावना : 

राज्य सेवा हक्क आयुक्‍त, कोकण विभाग, यांचे कार्यालय कोकण महसुली विभाग या 
कार्यक्षेत्रात सुरु करण्यासाठी अध्यक्ष, जिल्हा जाती पडताळणी समिती, ठाणे, कोकण भवन, 
बेलापुर, नवी मुंबई या कार्यालयाच्या ताब्यातील कक्ष क्रमांक ७२५ ही जागा Sad संदर्भ क्रमांक 
२ येथील शासन निर्णयान्वये तात्पुरत्या स्वरुपात उपलब्ध करून देण्यात आली होती. तथापि, 
राज्य सेवा हक्क आयुक्‍त, कोकण विभाग यांचे कार्यालयास कायमस्वरुपी जागा देण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 


कोकण भवन विस्तार इमारतीच्या सातव्या मजल्यावरील कक्ष क्रमांक ७२७ (३०८ 
चौ.फूट) ही जागा राज्य सेवा हक्क sya ploy विभाग यांच्या दालनासाठी तसेच त्यांचे 
कार्यालयीन कर्मचारी यांचे बैठक व्यवस्थेसाठी कक्ष क्रमांक ७२१(क) (६३८ चौ.फूट) ही जागा 
कायमस्वरुपी देण्यास या झासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. सदर झासन निर्णय हा कार्यासन-२२, सामान्य प्रशासन विभाग,मंत्रालय यांच्या 
अनौ.संदर्भ क्र. १२/२०२१/२२ अन्वये दिलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः आरटीएस २०२१/ प्र. क्र. १४३ /लोकशाही दिन कक्ष. 


3. सदर WA निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध असून त्याचा संगणक संकेताक २०२१०३१५१४४६१५५७०७ असा 
आहे. हा झासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Mahendra 8. Warbhuvan 
IN, o=Government of 


DN: c=IN, o= Maharashtra, ou=General 
2 st=Maharashtra, 
2.5.4.20=1820e76326f7ffcOeb5440aa1d116e31ab33d1650bef97c 


28b4e7e3f94dc8fac, 


serialNumber=a1e98b26dbd46ae8be89ba8fc81904d8ed7 1bc2c1 
11 4fb 1 5f2de79f35a7b4d8, cn=Mahendra 8. Warbhuvan 


०9 
Date: 2021.03.15 14:51:04 +05'30' 


(महेन्द्र ब. वारभुवन) 
सह सचिव 


१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव (५ प्रती), 
२. मा.सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
३. मा.अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
४. मा.विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद/विधानसभा, 
महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
५. सर्व सन्माननीय विधानसभा, विधानपरिषद व संसद सदस्य, 
६. मा. मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव(५ प्रती), मंत्रालय, मुंबई ४०००३२. 
मा.उप मुख्यमंत्र्यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई ४०००३२. 
सर्व मा.मंत्री / मा. राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्राळय, मुंबई ४०००३२. 
. मा.मुख्य सचिव यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई ४०००३२. 
qo. मा.महाअधिवक्ता, महाराष्ट्र राज्य, 
११. प्रधान महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता)-१, महाराष्ट्र, मुंबई, 
१२. प्रधान महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता)-२, महाराष्ट्र, नागपुर, 
१३. प्रधान महालेखापाल, (लेखापरीक्षा)-१, महाराष्ट्र, मुंबई, 
१४. प्रधान महालेखापाल, (लेखापरीक्षा)-२, महाराष्ट्र, नागपुर, 
१५. सर्व अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, मंत्रालय, मुंबई ४०००३२. 
१६. प्रबंधक, उच्च न्यायालय, अपील शाखा, मुंबई 
१७. प्रबंधक, उच्च न्यायालय, मूळ शाखा, मुंबई 
१८. प्रबंधक, लोकायुक्त व उपलोकायुक्त यांचे कार्यालय, 
१९. सचिव, राज्य निवडणूक आयोग, मुंबई, 
२०. सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई, 
२१. प्रधान सचिव, विधानमंडळ सचिवालय, विधान भवन, मुंबई, 
२२. मुख्य माहिती आयुक्त, राज्य माहिती आयोग, मुंबई, 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः आरटीएस २०२१/ प्र. क्र. १४३ /लोकशाही दिन कक्ष. 


२३. 
२४. 
२५. 
२६. 
२७. 


२८. 
२९. 


३०. 
२३१. 


३२. 
३३. 


३४. 
३५. 
३६. 


३७. 
. निवड नस्ती (का- लोकशाही दिन), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई४०००३२. 


२८ 


राज्य मुख्य सेवा हक्क आयुक्त, राज्य सेवा हक्क आयोग, मुंबई, 
राज्य सेवा हक्क आयुक्‍त, कोकण महसुली विभाग, कोकण भवन, बेलापुर, नवी मुंबई, 
सर्व विभागीय आयुक्त, 
सर्व जिल्हाधिकारी, 
सर्व मंत्रालयीन विभागांच्या अधिपत्याखालील सर्व विभागप्रमुख / प्रादेशिक प्रमुख / 
कार्यालय प्रमुख, 
महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मुंबई (५ प्रती ) 
भारतीय जनता पार्टी, महाराष्ट्र प्रदेश, सी.डी.ओ.बॅरेक नं.१, योगक्षेम समोर, 
वसंतराव भागवत चौक, नरिमन पॉईंट, मुंबई ४०००२०. 
इंडियन नॅशनल काँग्रेस, महाराष्ट्र प्रदेश SAAS) समिती, टिळक भवन, 
काकासाहेब गाडगीळ मार्ग, दादर, मुंबई-४०००२५. 
नॅडानलीस्ट काँग्रेस पार्टी, ठाकरसी हाऊस, जे.एन.हेरेडीया मार्ग, बेलार्ड इस्टेट, 
मुंबई ४०००३८. 
शिवसेना, शिवसेना भवन, गडकरी चौक, दादर, मुंबई-४०००२८. 
बहुजन समाज पार्टी, प्रदेश सचिव, महाराष्ट्र राज्य, बी.एस.जी.भवन, 
प्लॉट नं. ८३-ओ, कलेक्टर कॉलनी, चेंबूर, मुंबई-४०००१४. 
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, महाराष्ट्र कमिटी, ३१४, राजभवन, एस.व्ही.पटेल रोड, 
मुंबई ४००००४. 
भारतीय कम्युनिस्ट(मार्क्सवादी) पार्टी, महाराष्ट्र कमिटी, जनशक्ती हॉल, 
ग्लोब मिल पॅलेस, वरळी, मुंबई ४०००१३. 
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेवा, राजगड, मातोश्री टॉवर, शिवाजी पार्क, दादर, मुंबई ४०००२८. 
सामान्य प्रशासन विभागातील सर्व कार्यासने, मंत्रालय, मुंबई ४०००३२ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


